सन 2023-28 या आर्थिक वर्षासाठी 
तालुका क्रीडा संकुलांना अनुदान वितरीत 
करणेबाबत- लेखाशिर्ष (२२०४-१७९२) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र १५५/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००३/(प्र.क्र.११/०३)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००९/(प्र.क्र.२५/०९)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २१ मार्च, २००९. 

राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दिनांक २३ मार्च, २०२२ व दिनांक १९.१०.२०२२ रोजीच्या 
बैठकांचे इतिवृत्त. 

शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २३ मार्च, २०२२. 

शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र:क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २९ मार्च, २०२२. 

राज्य क्रीडा विकास समितीचे दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.संकीर्ण-३०२३/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२३. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प(४), 
दिनांक ३१ मार्च, २०२३ 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.संकिर्ण ३०२३/प्र.क्र ३९/क्रीयुसे-१ 
दिनांक १४ जून २०२३ 


qo) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांचे क्र. ताक्रीसं/पुमा/निमा/२०२३-२४/का- 


९/४८१३ दिनांक ८/१/२०२४. 


प्रस्तावना :- 


राज्य क्रीडा धोरणांतर्गत विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर क्रीडा संकुले उभारण्यासाठी संदर्भ 
क्र.१ येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुदान योजना कार्यान्वित करण्यात 
आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय, दिनांक २३ मार्च, २०२२ अन्वये क्रीडा 
संकुलांच्या अनुदान मर्यादेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे:- 


पृष्ठ ७ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र १५५/क्रीयुसे-१ 


(१ अद्याप प्रशासकीय मान्यता न दिलेल्या अथवा प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे परंतु, अद्याप प्रत्यक्ष बांधकाम 
सुरु झालेले नाही, अज्ञा क्रीडा संकुलांच्या बाबत अनुदान मर्यादा खालीलप्रमाणे विहित करण्यात आली आहे:- 


DIS संकुलाचा प्रकार | पूर्वीची अनुदान मर्यादा सुधारीत अनुदान मर्यादा 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 

तालुका क्रीडा संकुल रु. १००.०० लक्ष रु. ५००.०० लक्ष 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.२५००.०० लक्ष 

विभागीय क्रीडा संकुळ | रु.२४००.०० लक्ष रु.५०००.०० लक्ष 


(२) क्रीडा संकुलांच्या अंदाजपत्रकांना/सुधारीत अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे व बांधकाम 
पूर्ण झाले आहे अथवा प्रगतीपथावर असलेल्या/अपूर्ण असलेल्या क्रीडा संकुलांच्या बाबत अनुदान मर्यादा 
पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात आलेली आहे:- 


क्रीडा संकुलाचा प्रकार | पूर्वीची अनुदान मय सुधारीत अनुदान मर्यादा (रु.लाख 
(रु.लाखात) 

तालुका क्रीडा संकुल रु. १००.०० रु. ३००.०० 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० रु.१५००.०० 

विभागीय क्रीडा संकुल रु.२४००.०० रु.३०००.०० 


दिनांक २३ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या अनुक्रमे परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब व 
परिशिष्ट-क मध्ये विहित केल्यानुसार विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलासाठी क्रीडा सुविधांविषयक टाईप 
प्लॅन्स विहित केळे असून, परिशिष्ट-ड मध्ये त्यासंदर्भातील सर्वसाधारण अटी/शर्ती विहित केलेल्या आहेत. 


वित्त विभागाने संबंधीत लेखाशिर्षाखालील सन २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत 


तरतूदीमधून रु. ६४६६.९८ लक्ष इतका निधी तालुका क्रीडा संकुलांकरीता वितरीत करण्यास सहमती 


दर्शविलेली आहे. त्याअनुषंगाने तालुका क्रीडा संकुलांसाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र.ई-३, अंतर्गत लेखाशिर्ष, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (१६) क्रीडा 
संकुल, (१०)(०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक 


क्रमांक २२०४ १७९२ या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत रु.६३७०.८५ 


लक्ष तरतूदीमधून सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधीळ तालुका क्रीडा संकुलांना त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्यानुसार एकूण रु. ६४६६.९८ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र १५५/क्रीयुसे-१ 


२. वरीलप्रमाणे मंजूर निधी खालील अटी/हशर्तीच्या अधिन राहून तसेच, बांधकामाच्या प्रगतीनुसार 
वितरीत करण्यात यावा:- 
|. संबंधित तालुका क्रीडा संकुलाचे बांधकाम आराखडे, सुधारीत अंदाजपत्रक व निधीबाबत 
आवड्यकतेनुसार राज्य क्रीडा विकास समितीची मान्यता घेण्यात यावी. 


॥. उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी आहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेरील बँक 
खात्यात सदर निधी ठेवण्यात येऊ नये. 


राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेली वित्तविषयक विविध परिपत्रके/ आदेशा/ 
नियम/ शासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन, 
वितरीत निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 


॥/. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच 
बाबींसाठी खर्च करण्यात यावा. निधीच्या विनियोगाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित 
कालावधीत सादर करावे. 


>. उपरोक्त बाबीवरील खर्च “मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व 
खेळ, (१६) क्रीडा संकुल, (१०) (०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर),” संगणक क्रमांक (२२०४ १७९२), या लेखाशीर्षासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरीता उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. उपरोक्त मंजूर निधीतून खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, 
अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिकेतील तरतूदी व क्रीडा धोरणासंबंधीच्या सर्व शासन निर्णयातील 
अटी/शर्तीचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, यासंदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक 
१२.०४.२०२३ व दि.४.३.२०२४ मधील तरतूदीनुसार निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


५. सदर शासन निर्णासोबतच्या परिशिष्टट-अ मधील तालुका क्रीडा संकुलांना त्यांच्या 
नावासमोरील दर्शविण्यात आलेली रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधीत जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३/१४७१, दिनांक ९/२/२०२४ 


व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९८/व्यय-५, दिनांक १३/२/२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र १५५/क्रीयुसे-१ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२४०३१३१७४०२३२५२१ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL, 
RA N S | N G EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=965 1a3c25d5e1f106e47059f72760ff520f9b00f67c3e91 
86e40ed4bd4fbaee6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD31BA9FBF63804F 
A N A N D RAO D F R F 499D4335774E27423E40136397, cn=RANSING ANANDRAO 
सोबत: वरीलप्रमाणे = 
. व OWA . Date: 2024.03.13 19:47:59 +05'30' 
(रणसिंगडेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , मुंबई. 

६. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

७. अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१०.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
११.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १ / 2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१२.संबंधीत उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचाळनालयामार्फत) 
१३.संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१४.संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१६.संबंधित वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचाळनाळयामार्फत) 

१७.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१८. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र १५५/क्रीयुसे-१ सोबतचे परिशिष्ट अ 


परिशिष्ट-अ 
निधी मंजूर केलेल्या तालुका क्रीडा संकुलांची यादी- 
अक्र | तालुकाक्रीडासंकुल  ।मान्यता दिलेली | शासन देय | यापुर्वी वितरीत 
अंदाजपत्रकीय | अनुदान दिलेला । करावयाचा 
रक्‍कम मर्यादा निधी निधी 
(लाखात) (लाखात) । (लाखांत) (लाखांत) 
i 3 ? ? & 4 र्द 
डिश मोहोळ, जि सोलापूर 400,00 400,00 fo.00 200,00 
२ | माळशिरस, जि. सोलापूर १४८२.६५ ४००.०० १००.०० १००.०० 
३ | आंबेगाव, जि. पुणे ६३५.०० ४००.०० १००.०० १००.०० 
४ खेड, जि.पुणे ७१९.०० ४००.०० १००.०० २००.०० 
५ | संगमनेर,जि.अहमदनगर ४३६.७४ ४००.०० १००.०० १००.०० 
६ । सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग ४९५.६१ ५००.०० ४००.०० १००.०० 
७ । खंडाळा, जि. सातारा ५००.०० ५००.०० ४००.०० १००.०० 
गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर । १६५.८७ १६५.८७ १०.०० १००.०० 
९ । तासगाव,जि.सांगळी ६२१६.११ ४००.०० २००.०० १००.०० 
१० | पळूस, जि. सांगली ३९०.५० ४००.०० १००.०० १००.०० 
११ | १ | रत्नागिरी,जि.रत्नागिरी ४२४.५९ ५००.०० ३५०.४५ १००.०० 
१२ | गंगाखेड, जि. परभणी ४९९.९८ ५००.०० ३५०.०० १००.०० 
93 सेलू, जि. परभणी ५००.०० ४००.०० ३०५.०० ९५.०० 
१४ । भोकर, जि.नांदेड ५००.०० ४००.०० १००.०० १००.०० 
१५ । हिंगोली, जि. हिगोली ३९९.९९ ४००.०० ३००.०० १००.०० 
१६ | औंधा (ना)जि.हिंगोली ३९९.९४ ४००.०० १५०.०० १००.०० 
१७ | सिल्लोड, जि. छ. संभाजीनगर | ६३६.३५ ५००.०० ३८५.२० १००.०० 
१८ । पैठण,जि.छ. संभाजीनगर ६५१.६२ ४००.०० ३२५.०० ७५.०० 
१९ | सोयगांव जि. छ.संभाजीनगर | ५९१.१९ ४००.०० १९७.१२ १००.०० 
२० फुलंब्री जि. छ. संभाजीनगर ५५३.८९ ४००.०० ३००.०० १००.०० 
२१ | परतूर, जि. जालना १६०१.५२ ४००.०० ३५०.०० | ५०.०० 
२२ | sds, जि. जालना १६००.०० ४००.०० ३५०.०० ५०.०० 
२३ | वडवणी, जि. बीड ९५७.३६ ५००.०० २५०.०० १००.०० 
२४ । माजलगाव, जि. बीड ९८३.१८ ५००.०० ३१६.६५ १००.०० 
२५ | भूम, जि. धाराशिव ४५४.८८ ४००.०० ३००.०० १००.०० 
२६ | लोहारा, जि. धाराशिव ५००.०० ५००.०० १००.०० १००.०० 
२७ | तुळ्जापूर, जि. धाराशिव ६७५.२६ 800,00 १००.,०० 400,00 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र १५५/क्रीयुसे-१ 


उमरगा, जि. धाराशिव 


२८ %००.०० ¥00,00 200,00 900.00 
२९ पाचोरा, जि. जळगाव ४९९.६९ ५००.०० २६०.०० १००.०० 
३० । चोपडा,जि.जळगाव ५२६.१० ४००.०० २६०.०० १००.०० 
३१ | धरणगांव, जि. जळगांव Yor 93 ४००.०० ३५०.०० ५०.०० 

३२ | इगतपुरी , जि.नाशिक ६५१.१२ ४००.०० १००.०० १००.०० 
३३ | सुरगणा जि. नाशिक (903.9 800,00 300,00 400,00 
३४ | कळवण, जि नाशिक ६०४.१६ ४००.०० 300,00 400,00 
३५ | येवला, जिनाशिक ६१६.६४ ४००.०० ३००.०० १००.०० 
३६ | वरोरा,जि.चंद्रपूर ११००.८६ ४००.०० २००.०० १००.०० 

३७ | कोरपना,जि.चंद्रपूर ८३९.०२ ४००.०० २००.०० 400,00 
३८ | राजुरा,जि.चंद्रपूर १२६०.६३ ४००.०० १००.०० १००.०० 
३९ | सिदेवाही,जि.चंद्रपूर ९००.०० ४००.०० १००.०० १००.०० 
४० । चिमूर, जि. चंद्रपूर ३६५३.८१ ४००.०० ३००.०० १००.०० 
४१ | ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर १०७३ .९७ ४००.०० १००.०० १००.०० 
४२ | मूल, जि. चंद्रपूर 382.63 ४००.०० ३५३.०२ । ४६.९८ 
४३ | नागभिड, जि. चंद्रपूर २६८९.३८ ४००.०० | 400,00 १००.०० 
Vs सावली, जि चंद्रपूर १२९२.९० 200,00 १००.०० 900,00 
४५ वर्धा, जि. वर्धा ५५२.१८ ५००.०० २५०.०० १००.०० 
४६ | हिंगणघाट, जि. वर्धा १३५५.३५ ४००.०० | 400,00 १००.०० 
४७ सेलू, जि. वर्धा ४१८.७१ ४००.०० १००.०० १००.०० 
४८ | चार्मोश्ी, जि. गडचिरोली ९५४.०० ५००.०० ३३५.१५ १००.०० 
४९ धानोरा, जि. गडचिरोली ५०१.६९ ५००.०० १५०.०० १००.०० 
५० | पारशिवनी, जि. नागपूर ४६२.३८ ४००.०० १००.०० १००.०० 
५१ | रामटेक, जि. नागपूर ४९१.४६ ४००.०० | 400,00 १००.०० 
५२ । मौदा,जि.नागपूर ६२९.३७ ४००.०० १००.०० १००.०० 
५३ । उत्तर नागपूर,जि.नागपूर १०२०.६३ ४००.०० १००.०० १००.०० 
५४ । आमगाव,जि.गोदिया ९३०.५० ४००.०० २००.०० १००.०० 
५४ | देवरी,जि.गोंदिया ११९८.६८ ४००.०० १००.०० १००.०० 
५६ । सालेकसा, जि.गोदिया ९३३.६२ ४००.०० १००.०० १००.०० 
५७ | गोंदिया (कामठा )जि.गोंदिया | ४००.०० ४००.०० १७४.५९ १००.०० 
५८ | खालापूर,जि. रायगड ६४४.९९ ४००.०० १००.०० १००.०० 
५९ । कर्जत,जि. रायगड ५९९.९९ ४००.०० १००.०० १००.०० 
६० | STUY, जि. ठाणे १३८६.१३ ४००.०० 300,00 400,00 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र १५५/क्रीयुसे-१ 


६१ | पांढरकवडा, जि. यवतमाळ | ४००.०० ४००.०० | 440,00 | 400,00 

। ६२ | दिग्रस, जि. यवतमाळ ११०४.१४ ४००.०० १००.०० १००.०० 

६३ | चिखली, जि. बुलढाणा ४००.०० ४००.०० 300,00 900,00 

६४ | मेहकर, जि. बुलढाणा ५००.०० ४००.०० २५०.०० १००.०० 

६५ | बुलढाणा ,जि.बुलढाणा ५१०.९७ ४००.०० | २५५.०० __| १००.०० 
एकूण रुपये | २७०६५.८७ | १३१२७.१८ | ६४६६.९८ 


RANSING 
ANANDRAO DERE 
(रणसिंगडेरे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=965 1a3c25d5e1f106e47059f72760ff520f9b00f67c3e9186e40ed4bd 
4fbi ICode=400032, 
INumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD31BA9FBF63804F499D433577 
4E27423E40136397, cn=RANSING ANANDRAO DERE 
2024.03.13 19:48:19 +05'30' 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


